Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २१-२७, २०१९ / कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा., अ . क्र . २०७. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस-२४१९ -१४८ ९ - प्र.क्र . १८८ - नवि -९ -२०१ ९. 


ज्याअर्थी, खापा शहराची ( सुधारित + वाढीव क्षेत्राची) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा 
महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ (१) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४१०-२४४१ 
प्र.क्र . २४१( ए)-२०११- नवि -९, दिनांक २ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक १५ मे २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे. ( यापुढ “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा खापा, ता . सावनेर येथील अंदाजे क्षेत्र ० ३५ हे. आर जागा आरक्षण क्र . १८ " बगीचा " साठी 
आरक्षित आहे . (यापुढे “ उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, खापा नगर परिषद, खापा यांनी उक्त जागेच्या संदर्भात नियोजन प्राधिकरण (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ४, दिनांक १ सप्टेंबर २०१७ नुसार उक्त आरक्षण वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट 
करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव दिनांक १९ जून २०१८ 
च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर नियोजनाच्या 
दृष्टीकोनातून उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. 
ना .- एक - अ-१ ( १७०२). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७, २०१९ / कार्तिक ३० - अग्रहायण ६, शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, खापा नगर परिषद , खापा यांचेकार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे ; 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ - अ (ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . २०८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 23rd August 2019 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. TPS - 2419-1489 - CR- 188 - UD - 9-2019. 


Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS 2410-2441 
CR - 241(A )-2011 -UD - 9 , dated 2nd April 2012 has sanctioned the (Revised + Additional Area ) Development 
Plan for the Khapa Town and came into force with effect from the 15th May 2012 (hereinafter referred to 
as " the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act "); 


And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring area 0.35 H. A. is reserved for 
Site No. 18 “ Garden ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ”); 


And whereas, the Khapa Muncipal Council , being the Planning Authority in respect of the 
said Lands (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) vide its Resolution No. 4 , dated 
1st September 2017 has resolved to delete the said reservation and to include in Commercial Zone by 
carrying out a Modification to the said Development Plan by following all the legal formalities stipulated 
under Section 37 ( 1) of the said Act. and forwarded the proposal to Government for sanction vide letter 
dated 19th June 2018 (hereinafter referred to as " the said Modification ”) ; 


And whereas , in view of above and after making necessary enquiries and after consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune from the Planning point of view the Government is 
of opinion that the said Modifications needs to be rejected . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act , 
the Government ofMaharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the 
office of the Chief Officer, Khapa Municipal Council, Khapa District Nagpur . 

This Notification shall also be available on the Govt. website www.maharashtra.gov.in/ Acts & Rules. 


By order in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


३ 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २०९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१९ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस-२६१ ९ - १३८४- प्र.क्र . १७ ९ -नवि -९ -२०१९. 


ज्याअर्थी,हिंगणघाट शहराची ( सुधारित + वाढीव क्षेत्र) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ (१ ९ ६६ 
चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस 
२९०५-३२४८ -प्र.क्र . १२१-२००५-नवि-९, दिनांक २६ एप्रिल २००६ अन्वये मंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक १५ जून २००६ पासून 
अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा नांदगाव येथील अंदाजे ३.५३ हे . आर ही जमीन आरक्षण क्र . २२ “ ट्रक टर्मिनस " या 
आरक्षणामध्ये समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त आरक्षण असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, हिंगणघाट नगर परिषद, हिंगणघाट नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे ) म्हणून , 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ८ , दिनांक २६ जून २०१८ नुसार उक्त आरक्षणातील सर्व्हे क्र . ८६ मधील ५१०० चौ . मी . क्षेत्र ट्रक टर्मिनस या 
आरक्षणातून वगळून अमृत योजने अंतर्गत मलःनिसारण केंद्राकरिता आरक्षित करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम 
( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूण करून फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 


आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २६ एप्रिल २००६ ची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २६ एप्रिल २००६ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजा नांदगाव येथील सर्व्हे क्र . ८६ मधील क्षेत्र ५१०० चौ. मी . ही जमीन नकाशात दर्शविल्यानुसार आरक्षण क्र . २२ “ ट्रक टर्मिनस " 
वगळून मलनिःसारण केंद्रासाठी आरक्षित करण्यात येत आहे . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा मुख्याधिकारी, हिंगणघाट नगर परिषद , हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा यांच्या 
कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . प्र . सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७ , २०१९ / कार्तिक ३० - अग्रहायण ६, शके १ ९ ४१ 


HTT 9-31 (91.fa.g.) 7. STI . 21. , 37. $5.290 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032, Dated 23rd August 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2619-1384 - CR - 179 -UD - 9-2019. 


Whereas , (Revised + Additional Area ) Development Plan of Hinganghat City has been sanctioned by 
the Government Urban Development Department vide Notification No. TPS -2905-3248 - C.R . 121-2005 
UD - 9 , dated 26th April 2006 and has come into force with effect from the 15th June 2006 (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”); 


And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring about 3.53 H. A. of Mauja Nandgaon 
is reserved for Site No. 22 “ Truck Terminus” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ); 


And whereas, the Hinganghat Municipal Council , Hinganghat being the Planning Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ”) vide its General Body Resolution No. 8 , dated 
26th June 2018 has resolved to delete the land bearing Survey No. 86 admeasuring about5100 sq . mt. of 
the said Reservation and to reserve for Sewage Treatment Plant under Amrut Yojna and accordingly 
submitted to the Government for its sanction of Modification proposal as per the provisions of sub 
section ( 1) of section 37 of the said Act (hereinafter referred to as “ the said proposed Modification” ); 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of opinion that the proposed Modification should be sanc 
tioned . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated 26th April 2006 as follows : 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 26th April 2006 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry. 


ENTRY 


The land bearing Survey No. 86 admeasuring about 5100 sq . mt. ofMouja Nandgaon is deleted from 
Site No. 22 “ Truck Terminus” and reserved for Sewage Treatment Plant as shown on the Plan 


A copy of the Notification along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification 
shall be available for inspection of the general public in the office of the Chief Officer , Hinganghat 
Municipal Council , Hinganghat during office hours on all working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Govt . website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६, शके १९ ४१ 


५ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


५२ 


मंगळवार , नोव्हेंबर ५ , २०१९ / कार्तिक १४ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६४ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
वाचा .- (१ ) शासन निर्णय क्रमांक एस.आर.व्ही . २०१६- प्र.क्र . ५०९ -१२, दिनांक १५ मे , २०१९ . 


( २) म.न.पा. ठराव क्र . ४३२ -वि.क्र . ३५१ , दि . २२-०८-२०१९ . 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ . 


क्रमांक साप्रवि- ५०१- एम -२०१९. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४९ च्या कलम ४६५(१) मधील तरतुदीद्वारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर करून महानगरपालिका, नागपूर 
हे महानगरपालिका कर्मचा-यांची इतर महानगरपालिकेत , निमशासकीय संस्थांनात , मंडळात , महामंडळात , जिल्हा परिषदांत , नगरपालिकांत कायमस्वरूपी 
समावेशनाचे नियमन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विनियम करीत आहे. 


विनियम 


( महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४६५ मधील खंड १ ( ल ) अंतर्गत ) 


१. संक्षिप्त नांव , प्रारंभ व व्याप्ती : 


, 


अ. या विनियमांना “ नागपूर महानगरपालिका कर्मचा- यांची इतर महानगरपालिकेत , निमशासकीय संस्थांनात , मंडळात , महामंडळात , जिल्हा 
परिषदांत , नगरपालिकांत बदलीने नियुक्ती / कायमस्वरूपी समावेशनाचेविनियम , २०१९ ” असे संबोधण्यात येईल . 

ब . हे विनियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 

क . हे विनियम नागपूर महानगरपालिकेतील कर्मचा-यांना तसेच इतर महानगरपालिकेतून/ नगर परिषदांतून/निमशासकीय संस्थांनातून नागपूर 
महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी समावेशनाकरीता पात्र कर्मचा- यांना लागू राहणार . 
२. व्याख्या :- विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या विनियमांसाठी. 

“ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ . 
ना .- एक - अ-२ ( १७०२ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७ , २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


( २) “ परिशिष्ट " म्हणजे या नियमांना जोडलेली परिशिष्टे . 

( ३) “ नियुक्ती प्राधिकारी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ५३ च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्ती देण्यास सक्षम असलेला प्राधिकरण अर्थात प्रस्तुत 
विनियमांकरीता आयुक्त , नागपूर 

महानगरपालिका . 
(४ ) “ संवर्ग ” म्हणजे एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून मंजूर केलेल्या स्थायी/ कायम शासनमान्य 
पदांचा समूह . 

( ५ ) “ कर्मचारी ” म्हणजे या नियमांकरीता महानगरपालिकेतील आस्थापनावर असलेले स्थायी गट- क कर्मचारी . 
( ६ ) “ शासन ” म्हणजे महाराष्ट्र शासन . 
( ७) “ महानगरपालिका ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४ ९ च्या तरतुदी अन्वयेनिर्माण केलेली महानगरपालिका . 
या नियमांत वापरण्यात आलेल्या परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समुहांचा अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल . 

३. बदलीने नियुक्ती/ कायमस्वरूपी समावेशन : -नागपूर महानगरपालिकेतील कर्मचा-याने अन्य महानगरपालिकेत किंवा इतर महानगरपालिकेतील / 
नगरपरिषदेतील/ नगरपालिकेतील/मंडळ व महामंडळातील व इतर निमशासकीय संस्थांनातील कर्मचा-याने नागपूर महानगरपालिकेतील समकक्ष पदावर 
बदलीने नियुक्तीसाठी/ कायमस्वरूपी समावेशनाकरीता अर्ज सादर केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार व दोन्ही महानगरपालिकांतील / संस्थांनातील 
सक्षम नियुक्ती प्राधिका -यांच्या परस्पर संमतीने अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीत फक्त खालील कारणांसाठी प्रस्तावित बदलीने नियुक्तीची मागणी 
विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यासाठी संपूर्ण सेवाकालावधीत फक्त एकदाच विचारात घेण्यात येईल . 

अ . जे कर्मचारीकेंद्र शासनाच्या The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 व त्यात वेळोवेळी केलल्या सुधारणांनुसार स्वतः 
अपंग आहेत . 


“ 


ब . जे कर्मचारी केंद्र शासनाच्या The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 व त्यात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार 
असक्षम " (Specified Disability) या शब्दांत अंतर्भूत आजार असलेल्या मुलांचेकिंवा मतिमंद असलेल्या मुलांचे पालक म्हणजे आई- वडील किंवा 
ते नसल्यास ज्या कर्मचा- यांनी मतिमंद असलेल्या स्वतःच्या भावाचेकिंवा बहिणीचे पालकत्व स्वीकारलेले असून त्या मुलांचेमुख्य काळजीवाहक 
आहेत ( serving as main care taker) व संबंधित कर्मचारी जवळ नसल्यामुळे त्यांच्या असक्षम पाल्यांच्या पुनर्वसनामध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. 

क . कर्मचारी व यथास्थिती पती व पत्नी वा त्यांची मुले वा त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कर्मचारी यांचे आई किंवा वडील किंवा महिला 
कर्मचा-यांचे सासरे किंवा सासू यांचे पुढील गंभीर आजार - कर्करोग , पक्षाघात , मूत्रपिंड रोपण शस्त्रक्रिया किंवा डायलेसिस , ब्रेन 

ट्युमर 

किंवा 
मेंदूवरील शस्त्रक्रिया, निष्चेतनावस्था ( कोमा), मनोविकृतीने ग्रस्त, हृदय शस्त्रक्रियांची प्रकरणे . 

ड . विधवा-विधूर कर्मचारी 
इ . पती - पत्नी एकत्रीकरणाकरीता 


अर्जासोबत परिशिष्ट क्र . १ नुसार दस्ताऐवज सादर करावे. 

४. इतर महानगरपालिकेतून/ नगरपालिकेतून / नगरपरिषदेतून किंवा अन्य निमशासकीय संस्थांनातून नागपूर महानगरपालिकेत 
बदलीने नियुक्ती मिळण्याकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती 

अ . इतर महानगरपालिकेतून/ नगरपालिकेतून/ नगरपरिषदेतून किंवा अन्य निमशासकीय संस्थांनातून नागपूर महानगरपालिकेत बदलीने 
नियुक्तीकरीता कर्मचा-यांनी याबाबत संबंधित संस्थाने व शासनाने पारीत केलेल्या नियमांप्रमाणे/परिपत्रकांप्रमाणे बदलीने नियुक्तीसाठी/ कायमस्वरूपी 
समावेशनाकरीता पात्र असल्याच्या पुराव्यासह ज्या महानगरपालिकेत / नगरपालिकेत / नगरपरिषदेत व निमशासकीय संस्थेत कार्यरत आहे त्या 
महानगरपालिकेच्या/ नगरपालिकेच्या/नगरपरिषदेच्या व निमशासकीय संस्थांच्या आयुक्ताकडे/मुख्याधिका-यांकडे अर्ज सादर करून त्या महानगरपालिकेतील / 
नगरपालिकेतील/ नगरपरिषदेतील व निमशासकीय संस्थांच्या सक्षम नियुक्ती प्राधिकाराकडून नागपूर महानगरपालिकेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करून अर्जासह सादर करणे बंधनकारक आहे. 


ब . आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका यांनी इतर महानगरपालिकेतील/ नगरपालिकेतील/ नगरपरिषदेतील व अन्य निमशासकीय संस्थांनातील 
बदलीनेनियुक्तीची मागणी केलेल्या कर्मचा-यास स्वीकारण्याबाबतचा आदेश पारीत केला असेल तर तो आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसांत संबंधित कर्मचा-याने मूळ संस्थानाने त्या कर्मचा-यास कार्यमुक्त करण्याबाबतचा आदेश आयुक्त , नागपूर महानगरपालिकाला सादर 
करावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७ , २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


७ 


५. नियम क्र . ४ ब अंतर्गत बदलीने नियुक्तीची/ कायमस्वरूपी समावेशन मागणी केलेल्या कर्मचा-यास स्वीकार करण्याबाबतचा 
आदेश पारीत करतांना आयुक्त , महानगरपालिका यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे , 


अ . ज्या पदावर बदलीबाबत विनंती केली आहे ते पदनिर्बाध रिक्त असावे . 


ब . समान पदनाम , समान वेतनश्रेणी, समान सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदी असलेल्या पदावर कायमस्वरूपी समावेशन करता येईल . उदा . 
लिपिक टंकलेखक पदावरून लिपिक टंकलेखक पदावर , लेखा लिपिक पदावरून लेखा लिपिक पदावर इत्यादी . 


क . संबंधित कर्मचा- याने समान पदावर बदलीबाबत विनंती केली असल्यास त्याची ज्या मार्गाने ( उदा . पदोन्नती , नामनिर्देशन ) नियुक्ती झाली 
आहे त्या कोट्यातील पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे . 


ड . कर्मचा-याने अन्य समकक्ष अथवा निम्न पदावर बदलीबाबत विनंती केली असल्यास सरळसेवा कोट्यातील पद उपलब्ध असणे आवश्यक 


आहे . 


इ . संबंधित कर्मचारी ज्या प्रवर्गातील आहे ( उदा. खुला प्रवर्ग, अ . जा ., इत्यादी ) त्या प्रवर्गाचे पद उपलब्ध असणे आवश्यक आहे . 

ई . ज्या पदावर बदलीबाबत विनंती केली आहे त्या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदी तसेच त्या पदास विहित केलेल्या परीक्षा व अन्य 
बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील . 

उ . अर्जदार कर्मचा- याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी अथवा फौजदारी गुन्हे दाखल केलेले नसावेत . 
ऊ . संबंधित कर्मचा-याचे संदर्भात लेखापरीक्षणात घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत तसेच त्यांचे नावे असलेल्या सर्व 

आगावू 

रकमांचे 
( Advance ) समायोजन करून घेणे त्यांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील . 
ए . संबंधित कर्मचारी मूळ महानगरपालिकेच्या/ संस्थेच्या देय रकमेचे असलेल्या सर्व दायित्वातून कर्मचारी मुक्त 

झालेला असावा . 
ऐ. एकाच जिल्ह्यामधील एका नियुक्ती प्राधिका-याकडून त्याच जिल्ह्यातील दुस - या नियुक्ती प्राधिका -याकडे कायमस्वरूपी समावेशन /बदलीने 
नियुक्ती करता येणार नाही . थोडक्यात जिल्हाअंतर्गत एका संस्थानातून दुस - या संस्थानात कायमस्वरूपी समावेशन करता येणार नाही. 

ओ . विनंतीवरून संवर्गबाह्य बदली केवळ त्याच पदावर अथवा समकक्ष पदावर करण्यात यावी . अपवादात्मक परिस्थितीत कनिष्ठ 
( वेतनश्रेणी) वेतनबँड व ग्रेड पे मधील पदावर बदली करता येईल . 


औ. ज्या पदांकरीता विशिष्ट तांत्रिक वा अन्य अर्हता विहित केली असेल व स्वतंत्र निवडप्रक्रिया अवलंबण्यात येत असेल अशा संवर्गबाह्य 
पदावर बदली अनुज्ञेय होणार नाही. 


अं. बदलीने नियुक्ती करीता अर्जदार कर्मचारी हा स्थायी (Permanent) असून त्याला/तिला स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात आले असावे . तसेच 
अर्जदार कर्मचा-याची किमान ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असावी . 

६. नियम क्र . ४ ब अन्वये आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका यांनी बदलीने नियुक्तीकरीता अर्जदार कर्मचा-याला स्वीकारण्याबाबतचा आदेश 
पारीत केला असेल व त्या कर्मचा-याच्या मूळ संस्थेनी त्याला कार्यमुक्ती आदेश निर्गमित केला असेल तर अशी नियुक्ती झाल्यानंतर त्या पदधारकाची 
ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ ( Zero Seniority) राहील . 

७. नागपूर महानगरपालिकेतून इतर महानगरपालिका/ नगरपालिका/नगरपरिषद व अन्य निमशासकीय संस्थेत बदलीने नियुक्ती 
करीता प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती : 

अ. बदलीनेनियुक्ती करीता अर्जदार कर्मचा-याने तिच्या/त्याच्या लेखी निवेदनात नमूद केलेल्या महानगरपालिकेतच/ नगरपालिका/नगरपरिषद 
व अन्य निमशासकीय संस्थांनात बदली मागण्याच्या कारणांसह संबंधित विभागप्रमुखामार्फत अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करावा. 

ब . नियम क्र . अ प्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुखांनी बदलीसंदर्भात आक्षेप असल्यास त्याबाबतच्या कारणासह किंवा 
बदलीसंदर्भात आक्षेप नसल्यास ना - हरकत प्रमाणपत्रासह अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे १५ दिवसाच्या आंत पाठवावे. 

क . नियम क्र . ब प्रमाणे प्राप्त अर्जावर सामान्य प्रशासन विभागामार्फत खालील बाबींविषयी शाहनिशाकरून ३० दिवसांत प्राप्त अर्जाप्रमाणे 
बदलीने नियुक्ती देता येईल किंवा नाही याबाबत स्पष्ट अहवालासह प्रस्ताव आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांच्या आदेशार्थ सादर करावे. आदेश 
पारीत करतांना आयुक्त, महानगरपालिका यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. 

( १ ) अर्जदार कर्मचा- याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी अथवा फौजदारी गुन्हे दाखल नसावेत . 

( २) संबंधित कर्मचा -याचे संदर्भात लेखापरीक्षणात घेण्यात आलेल्या आक्षेपाबाबत तसेच त्यांचे नावे असलेल्या सर्व आगावू रकमांचे 
( Advance) समायोजन करून घेणे त्यांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७ , २०१९ / कार्तिक ३०- अग्रहायण ६, शके १९ ४१ 


( ३ ) संबंधित कर्मचारी नागपूर महानगरपालिकेच्या देय रकमेचे असलेल्या सर्व दायित्वातून मुक्त झालेला असावा. 

( ४ ) बदलीने नियुक्ती करीता अर्जदार कर्मचारी हा स्थायी (Permanent) असून त्याला/तिला स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असावे. तसेच अर्जदार कर्मचा-याची किमान ५ वर्षाची सेवा पूर्ण झाली असावी. 

( ५) ज्या नियुक्ती प्राधिका- याकडे समावेशन करण्याची विनंती केली आहे, त्या नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयात संबंधित कर्मचा-याच्या 
समावेशनासाठी त्याची नियुक्ती ज्या सरळसेवा/पदोन्नती कोट्यातून ज्या प्रवर्गातून झाली आहे, त्या कोट्यात संबंधित प्रवर्गाचेपद निर्बाध रिक्त 
असल्याबाबतची व समावेशनासाठी ना - हरकत असल्याबाबतचा प्रमाणपत्र अर्जासोबत संलग्न असणे आवश्यक आहे. 
या नियमांतर्गत आयुक्त यांनी पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत सभागृहासमोर ९० दिवसाच्या आंत माहितीस्तव ठेवणे बंधनकारक राहील . 

८. इतर महानगरपालिकेतून/निमशासकीय संस्थेतून नागपूर महानगरपालिकेत बदलीने नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचा- यांना खालील 
मुद्यांबाबत शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील . 

अ . सेवाज्येष्ठता ठरवितांना मागील सेवेचा फायदा त्या कर्मचा-यास मिळणार नाही आणि संबंधित कर्मचारी नागपूर महानगरपालिकेत 
अगोदरच नियुक्त केलेल्या कर्मचा-यांपेक्षा कनिष्ठ राहतील . 

आ . बदलीसाठी लागणारा प्रवास खर्च संबंधित कर्मचा-यास सहन करावा लागेल व रुजू होण्यासाठी पदग्रहणावधी मिळणार नाही तसेच मूळ 
महानगरपालिकेतून / संस्थेतून पदमुक्त झाल्यानंतर तात्काळ नवीन पदावर रुजू व्हावे लागेल ( प्रत्यक्ष प्रवास कालावधी वगळून ). 

इ . बदलीने नियुक्तीचा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर सदर कर्मचा-याचा मूळ महानगरपालिकेतील/ संस्थेतील पदावरील धारणाधिकार संपुष्टात 
येईल . 

ई . नागपूर महानगरपालिकेतील सेवानियम बदलीने नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यास आदेशाच्या दिनांकापासून लागू होतील व या संदर्भात 
कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण / अपील कोणत्याही न्यायालयात/ व्यासपीठाकडे सादर करण्याची संधी सदर कर्मचा- यास मिळणार नाही. 

सदर कर्मचा- यास नागपूर महानगरपालिकेने/ शासनाने विहित केलेल्या व भविष्यात विहित केल्या जाणा- या परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक 


राहील. 


९ . नागपूर महानगरपालिकेतून इतर महानगरपालिकेत / शासकीय व निमशासकीय संस्थेत बदलीने नियुक्तीकरीता अर्जदार 
कर्मचा-याला अर्जासोबत खालील मुद्यांबाबत शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील . 

अ. सेवाज्येष्ठता ठरवितांना मागील सेवेचा फायदा त्या कर्मचा-यास मिळणार नाही आणि संबंधित कर्मचारी बदलीने नियुक्ती महानगरपालिकेत / 
संस्थेत अगोदरच नियुक्त केलेल्या कर्मचा -यांपैकी कनिष्ठ राहतील . 

ब . बदलीसाठी लागणारा प्रवास खर्च संबंधित कर्मचा-यास सहन करावा लागेल व रुजू होण्यासाठी पदग्रहणावधी मिळणार नाही तसेच मूळ 
महानगरपालिकेतून / संस्थेतून पदमुक्त झाल्यानंतर तात्काळ नवीन पदावर रुजू व्हावे लागेल ( प्रत्यक्ष प्रवास कालावधी वगळून) 

क . बदलीने नियुक्तीचा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर सदर कर्मचा- याचा मूळ महानगरपालिकेतील/ संस्थेतील पदावरील धारणाधिकार संपुष्टात 
येईल . 
१०. या बदलीच्या अनुषंगाने पदग्रहण अवधी , बदली अनुदान , प्रवास भत्ता वा तद्नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत . 

११. बदलीच्या दिनांकाला संबंधित कर्मचा-याचा/ कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा असलेली रक्कम , निवृत्तीवेतन वर्गणी व 
रजावेतन वर्गणी बदली झालेल्या महानगरपालिका/ नगरपरिषद / नगरपालिका/निमशासकीय संस्थानाकडे वर्ग करावी . 

१२. विनंतीवरून कायमस्वरूपी समावेशन हा संबंधित कर्मचा-याचा हक्क नाही. प्रशासनाचे हित , सार्वजनिक सेवेचे हित विचारात घेवून , 
संबंधित कर्मचा- याच्या विनंतीवरून त्याचे अन्य निमशासकीय संस्थानात कायमस्वरूपी समावेशन/ बदलीने नियुक्ती करण्यास परवानगी /मंजुरी दयावी 
किंवा कसे याचा आणि कायमस्वरूपी समावेशनाद्वारे संबंधित कर्मचा-यास त्यांच्या कार्यालयात घ्यावेकिंवा कसे याचा निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार 
सक्षम प्राधिकरणाला राहील . 


अभिजीत बांगर , 


: 


आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ . 


महानगरपालिका, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९४१ 


९ 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६५ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
( १) शासन निर्णय क्रमांक नगर विकास विभाग क्र . एमसीओ-२०१५ -प्र.क्र . १८ ९-नवि -१४ , दिनांक २३ जून २०१५. 
( २) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - २०१५ -प्र.क्र .- ३९ ८ - नवि २० , दिनांक ४ - ९-२०१७. 
( ३ ) मनपा ठराव क्र ४३०, दिनांक २२-८-२०१९ . 


सहपत्र - अ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकेने जाहीर करावयाचा तपशील ) 


क्रमांक साप्रवि - ५०२ - एम-२०१९. 


महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ , 
दिनांक २१-८-२०१५ च्या अधिसूचनेद्वारे जारी करण्यात आला आहे . 

हा अधिनियम जारी होण्यापूर्वी प्रख्यापित केलेल्या सन २०१५ चा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश दिनांक २८-४-२०१५ मधील कलम ३(१) 
अन्वये व दिनांक २३-६-२०१५ च्या शासन निर्णयास अनुसरून विहित केलेल्या विविध १५ लोकसेवा, “प्रत्येक लोकसेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रे ”, 
नियमानुसार फी , नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करून त्याबाबतची अधिसूचना क्र . साप्रवि 
४४६- एम -२०१५, दिनांक १७ जुलै, २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे व त्यानुसार सध्या नागपूर महानगरपालिकेत कार्यवाही सुरू आहे . 

केंद्र शासनाच्या Ease of doing business च्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर , पाणीपुरवठा, ना -हरकत प्रमाणपत्र व 
व्यवसाय परवाना या ४ घटकांतर्गत एकूण ३८ सेवा अधिसूचित करणेबाबत महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय 
क्रमांक संकीर्ण -२०१५-प्र.क्र .- ३९ ८ - नवि-२० , दिनांक ४-९ -२०१७ अन्वये निर्देश प्राप्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम ३(१) मधील तरतुदीनुसार नागपूर महानगरपालिका ही सार्वजनिक प्राधिकरण 
म्हणून दिनांक १७ जुलै , २०१५ रोजी शासन अधिसूचनेत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या १५ सेवा तसेच दिनांक ४-९ -२०१७ च्या शासन निर्णयातील 
३८ सेवांपैकी ०४ सेवा दिनांक १७ जुलै, २०१५ च्या अधिसूचनेत समाविष्ट असल्याने त्या वगळून उर्वरित ३४ सेवा अशा एकूण ४ ९ सेवांकरिता खालील 
विवरणपत्रात लोकसेवेचे नाव , आवश्यक कागदपत्रे , फी सेवा देणारा पदनिर्देशित अधिकारी, नियत कालमर्यादा, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी 
इत्यादी तपशील या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करित आहे . आरोग्य विभाग 


नियत 


अ . क्र . लोकसेवांची 

सूची 
( १ ) ( २ ) 


आवश्यक कागदपत्र 

कालमर्यादा 


निश्चित केलेली फी 

अधिकारी 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

अधिकारी 


१ 


( ३ ) 
विहित नमुन्यातील अर्ज 
आवश्यक असल्यास 


( ५ ) 
रु . १०० तात्काळ 


जन्म 


( ४ ) 
१ दिवस 
( तात्काळ ) 


( ६ ) 
संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यु ) 


( ७ ) 
सांख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म - मृत्यु ) 


( ८ ) 
आरोग्य अधिकारी 
( एम ) तथा निबंधक 

( जन्म - मृत्यु ) 


प्रमाणपत्र 
देणे 


३ दिवस 


रु . २० साधारण 


( साधारण ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यु ) 


सांख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म - मृत्यु ) 


आरोग्य अधिकारी 
( एम ) तथा निबंधक 

( जन्म - मृत्यु ) 


२ 


मृत्यु 
प्रमाणपत्र 
देणे 


विहित नमुन्यातील अर्ज 
आवश्यक असल्यास 


१ दिवस रु . १०० तात्काळ 
( तात्काळ ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यु ) 


सांख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म - मृत्यु ) 


आरोग्य अधिकारी 
( एम ) तथा निबंधक 

( जन्म - मृत्यु ) 


३ दिवस 


रु.२० साधारण 


आरोग्य अधिकारी 
( एम ) तथा निबंधक 


( साधारण ) 


संबंधित झोनचे 
झोनल अधिकारी 
तथा उपनिबंधक 
( जन्म - मृत्यु ) 


सांख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म- मृत्यु ) 


( जन्म - मृत्यु ) 


ना .- एक- अ-३ ( १७०२ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( ७) 


( ८ ) 


( २ ) 
विवाह नोंदणी 


३ 


संख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म - मृत्यु ) 


उपायुक्त 
( आरोग्य ) 


प्रमाणपत्र 
देणे 


आरोग्य विभाग - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस ३६५ दिवसांचे आंत अर्ज विवाह नोंदणी 
२. वास्तव्याचा पुरावा 

केल्यास रु . १००० 

अधिनियम , १ ९८८ 
३. वयाचा पुरावा 

अन्वये प्राधिकृत 
४. विवाहास उपस्थित 

अधिकारी संबंधित 
साक्षीदारांचे 

झोनचे वैद्यकीय 
स्वयंघोषणापत्र 

अधिकारी 
५. ९ ० दिवसानंतर 
नोदणी असल्यास 

३६५ दिवसांनंतर अर्ज 

विवाह नोंदणी 
स्वयंघोषणापत्र 

केल्यास रु . १५०० 

अधिनियम, १ ९ ८८ 
अन्वये प्राधिकृत 
अधिकारी संबंधित 
झोनचे वैद्यकीय 

अधिकारी 
झोन कार्यालय / कर व कर आकारणी विभाग 


संख्यिकी 
अधिकारी 
( जन्म - मृत्यु ) 


उपायुक्त 
( आरोग्य ) 


४ 


मालमत्ता कर 


संबंधित झोनचे 


संबंधित झोनचे 


विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस प्रत्येक १०० नोंदीकरीता 

रु . २० 


संबंधित कर 
निरीक्षक । 


उतारा देणे 


सहा. आयुक्त 


सहा . कर 
निर्धारक 


स्थापत्य अभि . 


सहा . 


५ 


थकबाकी 


विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस निरंक 


संबंधित झोनचे 


संबंधित कर 
निरीक्षक / 


संबंधित झोनचे 
सहा. आयुक्त 


नसल्याचा 


सहा. कर. 
निर्धारक 


दाखला 


स्थापत्य अभि . 


सहा . 


संबंधित झोनचे 


संबंधित झोनचे 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


सहा. आयुक्त 


सहा . कर . 
निर्धारक 


स्थापत्य अभि . 


६ ( अ ) दस्तऐवजाच्या १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . १००० शुल्क 
आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 

विलंब शुल्क रु . ५० 
हस्तांतरण नोंद दाखला 
हस्तांतरण नोंद ३. दस्तऐवजाची प्रत 
प्रमाणपत्र देणे 

( खरेदी प्रत / बक्षिस पत्र / 
दाखला. 

वाटणीपत्र) 


सहा . 


संबंधित झोनचे 


संबंधित झोनचे 


संबंधित कर 
निरीक्षक 


सहा . आयुक्त 


( ब ) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . ५०० शुल्क 
मालमत्ता नोंद २. थकबाकी नसल्याचा 

विलंब शुल्क रु . ५० 
प्रमाणपत्र देणे 

दाखला 
३. वारसा हक्क प्रमाणपत्र 


सहा . कर 
निर्धारक 


स्थापत्य अभि . 


सहा . 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस निःशुल्क 


७ ( अ ) नव्याने 

कर आकारणी 
( ब) नव्याने कर 
आकारणी 
( नामांतरणासह ) 


२. भोगवटा 


সি 


१५ दिवस रु . १००० विलंब शुल्क रु . ५० 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


सहा. आयुक्त 


८ 


पुनः कर 


विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस निःशुल्क 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


आकारणी 


सहा . 


आयुक्त 


९ 


विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस 


रु .५ 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


कराची मागणी 
पत्र तयार करणे 


सहा . 


आयुक्त 


१० 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


सहा . 


आयुक्त 


कर माफी 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस रु . १० प्रती मालमत्ता 
मिळणे 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 
रहिवासी १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . १५ प्रती मालमत्ता 
नसलेल्या मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
करात सूट मिळणे. 

दाखला 


११ 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


सहा. आयुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


११ 


झोन कार्यालय/ कर व कर आकारणी विभाग -चालू 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


( १ ) ( २) 


( ३ ) 


( ७) 


( ८ ) 


१२ 


स्वयंमूल्यांकन 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस निःशुल्क 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


सहा . आयुक्त 


१३ 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


आक्षेप 
नोंदविणे 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस मालमत्ता कराचे १ % 
२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 


सहा . आयुक्त 


१४ 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


संबंधित झोनचे 


सहा . आयुक्त 


उपविभागामध्ये १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . ५०० प्रती प्रकरण 
मालमत्ता विभाजन २. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला 
३. मालकी हक्काची 

कागदपत्रे ( खरेदीखत , 
वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र इ .) 


१५ 


मालमत्ता 


कर निरीक्षक 


कर अधीक्षक 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस निःशुल्क 
२. थकबाकी नसल्याचा 


संबंधित झोनचे 


पाडणे व 


सहा . आयुक्त 


पुनःबांधणी 


दाखला 


कर आकार 


१६ 


संबंधित झोनचे 


संबंधित झोनचे 


सहा . 


आयुक्त 


उपायुक्त 


जल निसारण 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . १००० प्रती जोडणी ( रोड उपअभियंता 
जोडणी देणे २. जागा मालकी कागदपत्रे 

कटिंग चार्जेस वगळून ) सदर 
३. थकबाकी नसल्याचा दाखला भागात वाहिनी उपलब्ध असल्यास 

नगर रचना विभाग 
झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज ७ दिवस 

रु .३०० 

संबंधित कनिष्ठ 
( भाग नकाशाची २. ७/१२ उतारा/सिटी सर्वे 

अभियंता 
प्रत देण्यात येते .) उतारा 

३. मोजणी नकाशा/सिटी 

सर्वे नकाशा 


१७ 


नगररचनाकार / सहाय्यक संचालक 
उपअभियंता नगररचना 


१८ 


भाग नकाशा 
देणे 


संबंधित कनिष्ठ 

अभियंता 


नगररचनाकार / सहाय्यक संचालक 
उपअभियंता नगररचना 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३ दिवस निःशुल्क 
२. ७/१२ उतारा/सिटी सर्वे 

उतारा 
३. मोजणी नकाशा/सिटी 

सर्वे नकाशा 


१ ९ 


अपर आयुक्त 


सहायक संचालक , 

नगररचना 


उपायुक्त 
नगररचना 


सहायक संचालक , 


मा . अप्पर 


बांधकाम १. विहित नमुन्यातील अर्ज ६० दिवस परिपत्रकानुसार 
परवाना देणे 

२. वास्तुविशारदाचा दाखला 
(निर्णय घेणे ) ३. मालकी हक्काची 
( अ ) भूखंडाचे कागदपत्रे 
क्षेत्र २००० चौ.मी. 
पर्यंत 

४. बांधकाम आराखडा 
( ब ) भूखंडाचे ५. मोजणी नकाशा 
क्षेत्र २००० चौ.मी. ६. मंजूर रेखांकनाची प्रत 
पेक्षा अधिक करीता 


नगररचना 


आयुक्त 
( नगर रचना) 


मा . 


आयुक्त 


. 


( मा . आयुक्त 

यांच्या 
मान्यतेनंतर ) 


२० 


जोते 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस रु . २ चौ . मी . ( कमीतकमी 
२. बांधकाम प्रारंभ 

रु . १००० ) 
प्रमाणपत्र 


उपअभियंता , सहाय्यक संचालक , 
नगररचना विभाग 

नगररचना 


उपायुक्त 
नगररचना 


प्रमाणपत्र 


२१ 


भोगवटा 
प्रमाणपत्र देणे . 


उपअभियंता , सहाय्यक संचालक , 
नगररचना विभाग 

नगररचना 


उपायुक्त 
नगररचना 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज ३० दिवस रु . २ चौ . मी . ( कमीतकमी 
२. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र 

रु . १००० ) 
३. जात प्रमाणपत्र 
४. घर मालक / वास्तुविशरद 

याचे पूर्णत्वाचे स्वयंघोषणापत्र 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २१-२७, २०१९ / कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १ ९४१ 


जलप्रदाय विभाग 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


( ६ ) 
डेलिगेट झोन 


प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी 

अधिकारी 
( ७ ) 

( ८ ) 
कार्यकारी अधीक्षक 
अभियंता 

अभियंता 


अनु- लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र नियत निश्चित केलेली फी 
क्रमांक 

कालमर्यादा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
२२. नवीन नळ १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नळाचा आकार व वापरानुसार 
जोडणी देणे 

उपविधीत ठरविलेले दरानुसार 
२. जागा मालकी कागदपत्रे 

( सदर भागात जलवाहिनी उपलब्ध 
( अ ) २५ मि . मी . ३. थकबाकी नसल्याचा 

असल्यास) 
व्यासापर्यंत सर्व दाखला. 
प्रकारच्या घरगुती 
( ब ) २५ मि . मी . 

१५ दिवस नळाचा आकार व वापरानुसार 
व्यासापेक्षा जास्त सर्व 

उपविधीत ठरविलेले दरानुसार 
प्रकारच्या घरगुती व 

( सदर भागात जलवाहिनी उपलब्ध 

असल्यास. 
सर्व व्यावसायीक 


डेलिगेट झोन 


अति आयुक्त 


कार्यकारी 
अभियंता 


उपायुक्त/ 
( जलप्रदाय विभाग ) 


७ दिवस 


रु .१०० 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


२३. मालकी हक्कात 

बदल करणे . 


१. विहीत नमुन्यातील अर्ज 
२. मालकी हक्क कागदपत्रे 


कार्यकारी 
अभियंता 


३. थकबाकी नसल्याचा 


दाखला. 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


२४. नळजोडणी 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नळाचा आकार व वापरानुसार 
आकारामध्ये बदल २. मालकी हक्क कागदपत्रे 

उपविधीत ठरविलेले दरानुसार 
करणे. ३. थकबाकी नसल्याचा 

( सदर भागात जलवाहिनी उपलब्ध 

असल्यास ) 
दाखला . 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


२५. तात्पुरते कायम १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

स्वरूपी नळजोडणी २. थकबाकी नसल्याचा 
खंडित करणे . 

दाखला. 


७ दिवस घरगुती वापर रू . ७३ ९ प्रति 

जोडणी व्यावसायीक वापर 
रू . २,२१७ प्रति जोडणी. 


कार्यकारी 
अभियंता 


२६. पुनःजोडणी 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस घरगुती वापर रू . ६३८ प्रति 
२. थकबाकी नसल्याचा 

जोडणी व्यावसायीक वापर 

रू . १,९ १५ प्रति जोडणी. 
दाखला. 


कार्यकारी 
अभियंता 


करणे. 


उपअभियंता 


२७. वापरामध्ये बदल 

करणे . 


कार्यकारी 
अभियंता 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस अर्ज निःशुल्क , वापरामध्ये बदल कनिष्ठ अभियंता 
२. थकबाकी नसल्याचा 

करण्यास्तव जोडपत्र अ प्रमाणे 
दाखला. 

सुरक्षा ठेव रकमेची आकारणी 
करण्यात येईल . 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


२८. पाणी देयक 

तयार करणे. 


कार्यकारी 
अभियंता 


२ ९ . प्लंबर परवाना 


उपअभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस सुरक्षा अनामत रक्कम रू . ५,००० कनिष्ठ अभियंता 
२. थकबाकी नसल्याचा 

टीप : -पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप 

अंतर्गत ऑपरेटर नियुक्त केल्याने 
दाखला. 

जलप्रदाय विभाग म.न.पा. तर्फे 
सध्या नव्याने प्लंबर परवाना देणे 
बंद आहे . 


उपअभियंता 


३०. प्लंबर परवाना 

नूतनीकरण . 


कार्यकारी 
अभियंता 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस नूतनीकरण शुल्क रू . ६०० कनिष्ठ अभियंता 
२. शैक्षणिक अर्हतेबाबतचे 

टीप : -पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप 

अंतर्गत ऑपरेटर नियुक्त केल्याने 
प्रमाणपत्र 

जलप्रदाय विभाग म.न.पा. तर्फे 
३. थकबाकी नसल्याचा 

सध्या नव्याने प्लंबर परवाना देणे 
दाखला. 

बंद आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७, २०१९ / कार्तिक ३०- अग्रहायण ६, शके १ ९४१ १३ 


जलप्रदाय विभाग – चालू 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ३ ) 
विहित नमुन्यातील अर्ज 


३१. थकबाकी 


३ दिवस 


निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


नसल्याचा दाखला. 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


३२. नादुरूस्त 

मीटर तक्रार करणे . 


कार्यकारी 
अभियंता 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


३३. अनधिकृत 

नळ जोडणी तक्रार . 


कार्यकारी 
अभियंता 


३४. पाण्याची 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


कार्यकारी 
अभियंता 


दबाव क्षमता तक्रार . 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस 


निःशुल्क 


कनिष्ठ अभियंता 


उपअभियंता 


३५. पाण्याची 

गुणवत्ता तक्रार 


कार्यकारी 
अभियंता 


अग्निशमन विभाग 


७ दिवस 


म . न . पा . स्तरावर निश्चित 


मुख्य अग्निशमन 


केलेले दर 


अधिकारी 


उपायुक्त , 
अग्निशमन 
विभाग 


अप्पर आयुक्त , 
अग्निशमन 
विभाग 


३६. अग्निशमन 

१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
ना - हरकत दाखला २. थकबाकी नसल्याचा 
देणे . 

दाखला. 
३. वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज 
४. आग प्रतिबंधक उपाय 

योजनांबाबतची रूपरेषा . 
५. अग्निशमन सेवा शुल्क व 

उंच इमारत निधी 
भरल्याची पावती . 


मुख्य अग्निशमन 

अधिकारी 


केलेले दर 


उपायुक्त 
अग्निशमन 
विभाग 


अप्पर आयुक्त , 
अग्निशमन 
विभाग 


३७. अग्निशमन १. विहित नमुन्यातील अर्ज १५ दिवस म . न . पा . स्तरावर निश्चित 

अंतिम ना - हरकत २. थकबाकी नसल्याचा 
दाखला देणे. 

दाखला. 
३. वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज 
४. अग्निशमन यंत्रणा 

उभारणी केल्याचे 

प्रमाणपत्र . 
५. लायसन्स एजन्सी यांचे 

नमुना- अ . 
६. विकासक / सोसायटी यांचे 

अग्निशमन यंत्रणा 
सुस्थितीत ठेवण्याचे 
हमीपत्र. 


स्थावर विभाग 


३८. मंडपासाठी 


७ दिवस 


म . न . पा . स्तरावर निश्चित 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज 
२. रस्ता पुनर्स्थापन करार 


संबंधित झोनचे 
सहा. आयुक्त 


उपायुक्त 
( स्थावर ) 


केलेले दर 


अतिरिक्त 
आयुक्त 


ना - हरकत 


प्रमाणपत्र . 


बाजार विभाग 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज 


दिवस 


रू . ५०० 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


३९ . व्यापार / व्यवसाय / 

साठा करणेसाठी 


उपायुक्त 
( बाजार ) 


सहा. आयुक्त 


ना - हरकत प्रमाणपत्र . 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


४०. नवीन परवाना 

मिळणे . 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस रू . १०० प्रति माह परवाना 
२. कोणतीही थकबाकी 

(किमान ३ वर्षांकरिता ) 
नसल्याचे प्रमाणपत्र 


सहा. आयुक्त 


ना .-एक - अ-४ ( १७०२ ). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २१-२७, २०१९/ कार्तिक ३०- अग्रहायण ६ , शके १९ ४१ 


( ६ ) 


( ८ ) 


( १ ) ( २ ) 
४१. परवान्याचे 

नूतनीकरण. 


बाजार विभाग – चालू 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस रू . १०० प्रति माह 
२. कोणतीही थकबाकी 

(किमान ३ वर्षांकरिता ) 
नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


( ७) 
संबंधित झोनचे 


बाजार निरीक्षक 


उपायुक्त 


सहा. आयुक्त 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


४२. परवाना 

हस्तांतरण . 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस परवाना हस्तांतरण फी रू . १००० 
२. कोणतीही थकबाकी 

रू . १०० प्रति माह पुढील 
नसल्याचे प्रमाणपत्र . 

( किमान ३ वर्षांकरिता) 


सहा . आयुक्त 


४३. परवाना दुय्यम 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


प्रत . 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस रू . १०० 
२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


सहा. आयुक्त 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


४४. व्यवसायाचे नाव 

बदलणे. 


उपायुक्त 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस रू . ५०० 
२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


सहा . आयुक्त 


४५. व्यवसाय बदलणे 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस परवाना फी रू . ५०० 
२. कोणतीही थकबाकी 

रू . १०० प्रति माह पुढील 
नसल्याचे प्रमाणपत्र. 

( किमान ३ वर्षांकरिता) 


सहा. आयुक्त 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


४६. परवाना धारक / 

भागीदाराचे नाव 
बदलणे . 


१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस परवाना फी रू . १,००० 
२. कोणतीही थकबाकी 

रू . १०० प्रति माह पुढील 
नसल्याचे प्रमाणपत्र. 

( किमान ३ वर्षांकरिता ) 


सहा . आयुक्त 


४७. भागीदाराच्या 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


संख्येत बदल 


सहा . 


योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस परवाना हस्तांतरण 

फी रू . १,००० 
रू . १०० प्रति माह पुढील 
(किमान ३ वर्षांकरिता ) 


आयुक्त 


( वाढ / कमी ) 


योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस रू . ५०० 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


४८. परवाना रद्द 

करणे 


सहा. आयुक्त 


बाजार निरीक्षक 


संबंधित झोनचे 


उपायुक्त 


सहा . 


४ ९ . कालबाह्य 

१. योग्यप्रकारे भरलेले अर्ज १५ दिवस विलंब शुल्क प्रति माह 
परवान्यासाठी २. कोणतीही थकबाकी 

रू . १,००० 
नूतनीकरण सूचना. नसल्याचे प्रमाणपत्र . 

रू . १०० प्रति माह 
(किमान ३ वर्षांकरिता ) 


आयुक्त 


अभिजीत बांगर , 


: 


नागपूर : 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


आयुक्त , 
महानगरपालिका, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


